स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय 

पुरस्कार परीक्षण समिती रद्द करणेबाबत व 

प्रौढ वाडःमय अनुवादित या प्रकारातील फ्रॅक्‍्वर्ड 
फ्रिडम :तुरुंगातील आठवणी व चिंतन या पुस्तकास 
देण्यात आलेला पुरस्कार रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१४१/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १२/१२/२०२२ 


१) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२. 

२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१४/प्र.क्र.२३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 

३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६. 


४) अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य साहित्य संसकृती मंडळ यांचे दि.२२.६.२०२२ चे परिक्षण समिती 
आदेशा. 


५) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संसकृती मंडळ यांचे क्र.सासंमं/रावापु २०२१/ २०२२/ 
१९०१, दि.२२.६.२०२२ चे परीक्षण समिती कार्यालयीन आदेशा. 
६) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संसकृती मंडळ यांचे क्र.सासंमं/प्रकाडाने /प्र.क्र.३७६/ 
२०२२/३१९१, दि.१९.१०.२०२२ चे पत्र. 
७) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१३८/२०२२/भाषा-३, 
दिनांक ६ डिसेंबर ,२०२२ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव 
चव्हाण राज्य वाडमय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व 
राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाड्मय निर्मिती केळी आहे अशा लेखकांकडून विविध 
वाड्मय प्रकारातील पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. 


२. सन २०२१च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्राप्त झालेल्या प्रवेशिकांच्या अनुषंगाने स्व.यडावंतराव 
चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी संदर्भाधीन अ.क्र.४ व ५ येथील गठीत करण्यात 
आलेल्या परीक्षण समितीच्या संदर्भाधीन दि.१९.१०.२०२२ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्राप्त निर्णयानुसार 
TIAMAT चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार-२०२१ संदर्भाधीन दि.६.१२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले होते . 


३. या झासन निर्णयान्वये संदर्भाधीन क्र.४ व ५ अनुसार अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती 
मंडळ यांनी गठीत केलेली परिक्षण समिती प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१४१/भाषा-३ 


४. तसेच, संदर्भाधीन दि.६.१२.२०२२ मधील शासन निर्णयातील अ.क्र.२७ येथील प्रौढ वाडमय 
अनुवादित या verde bears फ्रिडम: तुरुंगातील आठवणी व चिंतन या पुस्तकास देण्यात आलेला 
पुरस्कार रद्द करण्यात येत आहे. 

५. या अनुषंगाने सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी पुढील आवऱ्यक कार्यवाही 
करुन त्याचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१२१११९१७८६३३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Aishvarya Nitin > 
Govekar 


( ऐश्वर्या गोवेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव /विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, 


४. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 


१०.संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 

११.सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
१२.संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.भाषा - 3 (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


